ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील अस्थायी पदे 
पुढे चालू ठेवणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मराग्रं-२५११/प्र.क्र. ४५ /२०१७/साशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ०१ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : मराग्रं-२५११/प्र.क्र.४५/२०१७/साशि-५, 
दि.१४/०३/२०१८. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पू.क. दि.०७/०९/२०१८. 
3) प्र.ग्रंथालय संचालक,ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र.क्र.१४/२०१८- 
१९/९६३५, दि.१९/०९/२०१८. 


शासन निर्णय: 
ग्रंथालय संचालनालय व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांमधील एकूण १४२ अस्थायी 
पदे दि. ०१.०३.२०१८ ते दि. ३०.०९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्र.१ अन्वये 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदरची पदे दि. २८.०२.२०१९ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता 
देणेबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.३ अन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. त्या अनुषंगाने ग्रंथालय 
संचालनालय व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांमधील, सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये 
दर्शविलेली १४२ अस्थायी पदे, दि.०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास 
खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 
|. सदर पदे ज्या प्रयोजनासाठी निर्माण केली आहेत, त्याच प्रयोजनासाठी चाळू ठेवण्यात आली 
आहेत. 
॥. ग्रंथालय संचालनालयाकडे असलेल्या विद्यमान योजनांपैकी कोणतीही योजना संपलेली नाही. 
॥. पदांचा आढावा घेवून सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तर सचिव समितीची मान्यता घेण्यात यावी. 
२. यासंदर्भात होणारा खर्च खालील मुख्यलेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा:- 
मागणी क्र. डब्ल्यू-४, २२०५- कला व संस्कृती, १०५, सार्वजनिक ग्रंथालये, 
(अ) (०१) (०१ ग्रंथालय संचालनालय (२२०५ 0249) 
(ब) (०२) (०१) शासकीय मध्यवर्ती, विभागीय व जिल्हा ग्रंथालये (२२०५ ०२७१) 
(क) (02) (02) शासकीय मध्यवर्ती, विभागीय व जिल्हा ग्रंथालये (२२०५ ०२८९) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचे क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पू.क, 
दि. ०७/०९/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२५११/प्र.क्र. ४५ /२०१७/साशि-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००११६५५०५५८०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, | 
Dattatraya या 
Rambhau 1९१0 फाव 
(द.रा.कहार) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


Higher And 


\de=400032, 


सोबत : विवरणपत्र “अ 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

२. ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई. 

३. ग्रंथपाल गट-अ, राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबई 

४. ग्रंथपाल गट-अ, शासकीय विभागीय ग्रंथालय, पुणे/नागपूर 

५. ग्रंथपाळ गट-ब, शासकीय विभागीय ग्रंथालय, अमरावती/औरंगबाद/नाशिक/रत्नागिरी 

६. ग्रंथपाल गट-ब, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मृती ग्रंथालय, दापोली 

७. सहाय्यक ग्रंथालय संचालक, गट-ब, अमरावती/औरंगाबाद/नागपूर/नाशिक/पुणे/मुंबई 
विभाग 

८. जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय 
अमरावती/अहमदनगर/औरंगाबाद 
/उस्मानाबाद/कोल्हापूर/गडचिरोली/गोंदिया/जळगाव/जालना/ 
ठाणे/धुळे/नंदूरबार/नाशिक/नांदेड /परभणी/पुणे/मुंबई उपनगर/मुंबईशहर/बीड/रायगड/ 
रत्नागिरी/लातूर/वाशिम/सातारा/सांगली /सिधुदूर्ग/सोलापूर/ हिंगोली 

९. जिल्हा ग्रंथपाल अकोला/ चंद्रपूर /नागपूर/बुलडाणा/भंडारा/यवतमाळ/वर्धा 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.सर्व कोषागार/उपकोषागार अधिकारी 

१२.निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

१३.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प १९), (व्यय -५) मंत्रालय, मुंबई 

१४.कार्यासन अधिकारी, (साशि-१/आस्था-२) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग,मंत्राळय, मुंबई 

१५.निवडनस्ती (साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं-२५११/प्र.क्र. ४५ /२०१७/साशि-५ 


विवरणपत्र “अ 
(शासन निर्णय क्रमांक: मराग्रं- २५११/प्र.क्र. ४५/२०१७/साशि-५, दिनांक: ०१ ऑक्टोबर, २०१८ 
चे सहपत्र) 
भे मंजूर | स्थायी | अस्थायी 
म वर्ग/गट संवर्ग/पदनाम पदांची | पदांची | पदांची 
संख्या | संख्या संख्या 
हिट ग्रंथालय संचाळक 1१ शिळे a Po | 
गढ. द oes 
नका उपसंचालक / 
2 | राजपत्रित || eee ४ ३ a] 
ग्रं वर्ग १ 
सहाय्यक ग्रंथालय संचाळक/ 
गट-ब ग्रंथपाल वर्ग २/ जिल्हा ग्रंथालय 
३ त कली ea ४५ २४ २१ 
राजपत्रित / हस्तलिखित 
अधिकारी/ लेखाधिकारी. 
जिल्हा ग्रंथपाल/ तांत्रिक 
४ सहाय्यक/ग्रंथालय निरिक्षक/ ८४ ५६ २८ 
वितरण सहाय्यक 
५ अधिक्षक/लघुलेखक ४ ४. | -- | 
& गट-क | मुख्य लिपिक १४ Psa | q 3 
9 वरिष्ठ लिपिक ३६ २९ 
८ निर्गम सहाय्यक १६ १३ ३ 
९ कनिष्ठ लिपिक ९६ ६५ ३१ 
| 9° | ० वाहन चालक ९ ७ २ 
SOAR परिचर/ग्रंथ परिचर/ 
व १ पृथ:कार/नाईक/ग्रंथवाहक/ग्रंथ | ४० ३२ Z 
गट-ड | बांधणीकार 
न शिपाई/ चौकीदार/हमाल/ हा a ie 
माळी/ सफाई कामगार 
एकूण ४८१ ३३९ १४२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


